RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय 

पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक - ३२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ६ - १२, २०२० / श्रावण १५ - २१ , शके १९ ४२ 


[ पृष्ठे १० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , 

पदोन्नती इत्यादी 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Hutatma Rajguru Chowk, 

Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai - 400 032 


dated 8th June 2020 


Notification 


, 


, 


No. SPP- 2020/ UOR- 01/ D - XIV. -In exercise of the powers conferred by sub-section ( 8) of Section 
24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. Il of 1974 ), the Government of Maharashtra hereby 
appoints Adv. Shamkant R. Patil as " Special Public Prosecutor" for conducting the Special Case No. 
72/2018 in Sessions Court, Dhule which is arising out of C. R. No. 63/2018 , registered at Deopur Police 
Station , Dhule . 


The fees of Adv. Shamkant R. Patil as “ Special Public Prosecutor" shall be paid by Social Justice 
and Special Assistance Department as per the proposal approved by this department. 


His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers ( Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules, 1984 . 

The Government reserves the right to revoke / modify / annul the Order without assigning any 
reasons. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


YOGESH H. AMETA, 


Legal Advisor cum Joint Secretary 

Government ofMaharashtra . 


वि (एच) ६३ 


( 9 ) 


२ 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ६ - १२ , २०२० / श्रावण १५ - २१ , 


शके १ ९ ४२ 


- 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, 

पदोन्नती इत्यादी 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

( ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे , सोडावयाची किंवा फेकावयाची 

उपकरणे अथवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३ ) अन्वये 

( घ ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 
आदेश 

चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 
क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/ १३१३ / २०२०.- ज्याअर्थी, नाशिक 

( ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण 
( ग्रामीण) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने, धार्मिक सण, उत्सव व 

होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे ; 
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर 
देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास , अशा घटनेच्या जिल्ह्यांत 

( च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता 
प्रतिक्रिया उमटतात. विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी 

धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग 
उपोषण चालू असते . हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून 

आणणे आणि तशी चिन्हे , फलक लावणे किंवा इतर कोणताही 
वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 

जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे. 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास 

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या 
भाव कमी मिळत असल्याने, त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेमार्फत 

वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
मोर्चे, धरणे , रास्ता रोको , उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता आहे, अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी 
येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव व येवला शहर हे शस्त्रे वापरण्यास, तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास 
अतिसंवेदनशील असून मनमाड , बागलाण , येवला, चांदवड व प्रतिबंध असणार नाही. 
इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या 

तसेच मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ ( ३) अन्वये संबंधित 
असून, कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण 

पोलीस विभागाच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा जास्त 
होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 

समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळींस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस, 
असल्याने, खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) 

मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे. 
जिल्ह्यात मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे 
आदेश लागू करण्याची मा . पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) सदरहू निर्बध लग्नकार्य, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे बाजार 
यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/ ३७ (१ ) (३)/ १३६८ / २०२० , 

अगर प्रेतयात्रेचे जमावास लागू होणार नाही. त्याचप्रमाणे हा आदेश 
दिनांक ११ मार्च २०२० अन्वये विनंती केली आहे. 

पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी , 

कर्मचारी यांना , तसेच सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित 
वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, खालील दर्शविलेल्या 

पोलीस विभागाची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना 
कालावधीत नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात ( मा . पोलीस आयुक्त, नाशिक 

लागू राहणार नाहीत . 
शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची 
परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , 

सदरचा आदेश दिनांक १९ मार्च २०२० चे ००.०० वाजेपासून 
भागवत डोईफोडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक, मला मुंबई 

ते दिनांक २ एप्रिल २०२० चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक 

जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द वगळून ) 
पोलीस कायदा, १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३) नुसार प्राप्त 

अंमलात राहील . 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई 
करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १६ मार्च २०२० रोजी माझ्या 

सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 
( क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे किंवा 
शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक 

भागवत डोईफोडे, 
असतील, अशी इतर कोणतीही 

वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
बाळगणे ; 

नाशिक . 


, 


, 


( ख ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे ; 


नाशिक, १६ मार्च २०२० . 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ६ - १२ , २०२० / श्रावण १५ - २१ , 


शके १९ ४२ 


३ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


( क ) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे, 

साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर 


वाचले : (१ ) पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक 

जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश / ७३८ / २०२० , दिनांक १८ 


नेणे ; 


मार्च २०२० . 


( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , 

हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ; 


( २) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ 

( १) ( ३). 


( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाद्ये वाजविणे 


आदेश 


( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 


( ग) सभा घेण्यास, मिरवणूक काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा 

जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


( ह ) संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांनी दिलेल्या 

परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली , सभा ; 


क्रमांक ड / कक्ष-३/ एमएजी-२/ कावि-६६८ / २०२०.- पोलीस अधीक्षक , 
धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ ७३८ / 
२०२० , दिनांक १८ मार्च २०२० अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे 
यांनी कळविले आहे की , सध्या सी.ए.ए. व एन.आर.सी. कायद्याच्या 
अनुषंगाने सामाजिक वातावरण संवेदनशील झाले आहे. दिनांक 
२३ मार्च २०२० रोजी आगामी काळात शब्बे मेहराज व दिनांक 
२५ मार्च २०२० रोजी गुढीपाडवा व दिनांक २ एप्रिल २०२० 
रोजी रामनवमी, दिनांक ८ एप्रिल २०२० रोजी हनुमान जयंती 
सण व दिनांक ८ एप्रिल २०२० रोजी शबे बरात सण साजरा 
होणार असल्याने धुळे जिल्ह्याची जातीय पार्श्वभूमी पाहता हिंदू 
मुस्लीम व दलित- सवर्ण या समाजांमध्ये किरकोळ कारणांवरून 
वाद उद्भवू शकतो. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यातील कायदा व 
सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दिनांक २४ मार्च 
२०२० रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक १० एप्रिल २०२० 
रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१) (३) चे 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊन प्रसिद्धी होणेस विनंती केलेली 
आहे. 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) हा 
आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत 
नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील 
ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार 
बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू 

होणार नाहीत. 


( 


तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( ३) 
नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे 
पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या 
कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत 
आहे व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका, मोर्चे, मीटिंग, कार्यक्रम 
व रॅली इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या 
अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी 
दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच 
लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर 
प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निबंध 

लागू 


- 


, 


नाहीत . 


तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला 
अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण 
धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व 
परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून 
मी, गंगाथरन डी., जिल्हादंडाधिकारी, धुळे मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९ ५१ चे कलम ३७ (१) ( ३) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास पुढील कृत्ये 
करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे. 


- 


सदरचा आदेश हा दिनांक २४ मार्च २०२० रोजीचे ००.०१ 
वाजेपासून ते दिनांक १० एप्रिल २०२० रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील . 


सदरचा आदेश हा दिनांक २३ मार्च २०२० रोजी माझे सही 
व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे. 


( अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 


गंगाथरन डी . , 
जिल्हादंडाधिकारी , धुळे . 


( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा 

स्फोटक पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे 


धुळे, २३ मार्च २०२० . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ६- १२, २०२० / श्रावण १५ - २१ , 


शके १ ९ ४२ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ एमएच-२३१२/ १६१ / सन २०२०.- श्री . निलेश बी . 
पाटील , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांना दिनांक २० जानेवारी 
२०२० ते दिनांक २२ जानेवारी २०२० पावेतो अशी एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक १९ जानेवारी २०२० रोजी दुपारनंतरपासून ते दिनांक 
२३ जानेवारी २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १६/ सन २०२०.- श्री . डी . एस . घुमरे , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांची 
दिनांक २७ जानेवारी २०२० ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०२० रोजीची 
एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांना दिनांक २५ जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री. डी . एस . घुमरे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . निलेश बी . पाटील यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नंदुरबार या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . निलेश बी . पाटील , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस . 
ए. विराणी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांचेकडे सोपविण्यात आला आहे. 


श्री . डी . एस . घुमरे, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक २५ जानेवारी २०२० रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २७ जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत श्री. आर. बी . भागवत , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव यांचेकडे व दिनांक २७ जानेवारी २०२० 
रोजी कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२० रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री. एस . वाय. भोसले , जिल्हा न्यायाधीश-२ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . निलेश 
बी . पाटील, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नंदुरबार 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


श्री . डी. एस. घुमरे, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , १७ जानेवारी २०२० . 


आदेश 


प्रमोद एस . तरारे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

नंदुरबार . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २० / सन २०२०.- श्री . एस . एन . श्रीमंगले, 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांची 
दिनांक २७ जानेवारी २०२० ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२० रोजीची 
एकूण २० दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांना दिनांक २६ जानेवारी २०२० रोजी ध्वज वंदनाच्या 


नंदुरबार, २० जानेवारी २०२० . 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ६ - १२ , २०२० / श्रावण १५ - २१ , 


शके १९ ४२ 


कार्यक्रमानंतर ते दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २५ जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . डी. एस. घुमरे, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांचेकडे व दिनांक २५ जानेवारी २०२० 
रोजी कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २७ जानेवारी २०२० रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . आर. बी. भागवत , जिल्हा न्यायाधीश -२ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. एन . श्रीमंगले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती आर . जे. पवार , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश, संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


श्री . एस . एन . श्रीमंगले, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . आर. बी . भागवत , जिल्हा न्यायाधीश-१ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , १७ जानेवारी २०२० . 


आदेश 


श्री . एस . एन . श्रीमंगले, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, कोपरगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ८/ सन २०२०.- श्री . एन . एल. काळे, जिल्हा 
न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
२७ जानेवारी २०२० ते दिनांक २९ जानेवारी २०२० रोजीची 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांना दिनांक २६ जानेवारी २०२० रोजी ध्वज वंदनाच्या 
कार्यक्रमानंतर ते दिनांक ३० जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , १७ जानेवारी २०२०. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ५८ / सन २०२०.- श्रीमती आर. जे. पवार , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , संगमनेर 
यांची दिनांक १७ जानेवारी २०२० ते दिनांक २४ जानेवारी २०२० 
रोजीची एकूण ८ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक १६ जानेवारी २०२० रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २७ जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन . एल . काळे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या 
पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचेपद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


- 


श्री . एन . एल . काळे , जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती के. एस . बाकरे, जिल्हा न्यायाधीश-७ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर . जे . पवार यांना तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या 
पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . एन . एल . काळे , जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


, 


श्रीमती आर . जे. पवार , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक १६ जानेवारी २०२० रोजी 


अहमदनगर , २१ जानेवारी २०२० . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ६ - १२ , २०२० / श्रावण १५ - २१, 


शके १९ ४२ 


आदेश 


पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १०/ सन २०२०.- श्री . आर. एम . कुलकर्णी, 
जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
यांची दिनांक २१ जानेवारी २०२० रोजीची एक दिवसाची वाढीव 
अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्री . बी . बी . तोष्णीवाल , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एम . एन . सलील, जिल्हा न्यायाधीश -१ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. एम. कुलकर्णी यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या 
पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . बी . बी . तोष्णीवाल, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते. 


श्रीकांत ल . आणेकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 


अहमदनगर . 


श्री . आर. एम. कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. एम . आर. नातू, जिल्हा न्यायाधीश -१० 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे . 


अहमदनगर , २४ जानेवारी २०२० . 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . आर . एम . कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते. 


आदेश 


अहमदनगर, २३ जानेवारी २०२० , 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ६१/ सन २०२०.- श्री . पी . एस . शिंदे , 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक 
१३ जानेवारी २०२० ते दिनांक १६ जानेवारी २०२० रोजीपर्यंतची 
एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १२ जानेवारी २०२० रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १७ जानेवारी २०२० रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १९ / सन २०२०.- श्री . बी . बी . तोष्णीवाल , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर 
यांची दिनांक २७ जानेवारी २०२० ते दिनांक २९ जानेवारी २०२० 
रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २४ जानेवारी २०२० रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३० जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . एस. शिंदे यांना ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 


- 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी . बी . तोष्णीवाल यांना तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर या 


श्री . पी . एस . शिंदे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . व्ही . के . जाधव , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ६- १२, २०२० / श्रावण १५ - २१ , शके १९ ४२ 


श्री . पी . एस . शिंदे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 


अहमदनगर , १८ जानेवारी २०२० . 


श्री . व्ही . के . जाधव , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पी . एस . शिंदे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


- 


आदेश 


श्री . व्ही . के . जाधव , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ६ ९ / सन २०२०.- श्री . डी . पी . कासट , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक १८ 
जानेवारी २०२० ते दिनांक २० जानेवारी २०२० रोजीपर्यंतची 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 


अहमदनगर, २३ जानेवारी २०२० , 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . पी . कासट यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


- 


श्री . डी . पी. कासट, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त न्यायिक 
कार्यभार श्री . बी . यु. चौधरी , दिवाणी न्यायाधीश-१, वरिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . बी . बी . तोष्णीवाल , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचेकडे 
ठेवण्यात आलेला होता. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९ ७/ सन २०२०.- श्री . पी . व्ही . सपकाळ , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जामखेड यांची दिनांक २ ९ 
जानेवारी २०२० ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०२० रोजीपर्यंतची एकूण 
४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
त्यांना दिनांक २८ जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्री . डी. पी . कासट , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . व्ही . सपकाळ यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, जामखेड या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , जामखेड या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


अहमदनगर , २१ जानेवारी २०२० . 


श्री . पी . व्ही . सपकाळ , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
जामखेड यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . डी . जे . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कर्जत यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


श्री . पी . व्ही . सपकाळ , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
जामखेड हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, जामखेड या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९ १ / सन २०२०.- श्री . व्ही . के . जाधव , 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक 
३० जानेवारी २०२० ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०२० रोजीपर्यंतची 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 
तसेच त्यांना दिनांक २ ९ जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २ फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , २३ जानेवारी २०२० . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . के . जाधव यांना ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ९ ४/ सन २०२०.- श्री . डी . जे . पाटील , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांची दिनांक २९ जानेवारी 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ६- १२, २०२० / श्रावण १५ - २१ , 


शके १९ ४२ 


२०२० ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०२० रोजीपर्यंतची एकूण ४ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक 
२८ जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३ 
फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्री . जे. आर. मुलाणी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
नेवासा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नेवासा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


श्रीराम राजेसाहेब जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 


अहमदनगर . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . जे . पाटील यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कर्जत या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर, कर्जत या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


अहमदनगर , २७ जानेवारी २०२० . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . डी . जे . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एम . एम. पळसापुरे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कर्जत यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


श्री . डी . जे . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कर्जत 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , २७ जानेवारी २०२० . 


क्रमांक बी -२/ एमएच -२३१२/ २१० / सन २०२०.- श्री . आर . ए . 
शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा यांना दिनांक 
२७ जानेवारी २०२० ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०२० पावेतो अशी 
एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांना दिनांक २४ जानेवारी २०२० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२० च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. (दिनांक 
२५ व २६ जानेवारी २०२० चौथा शनिवार व रविवार सुट्टी 
आणि दिनांक २ फेब्रुवारी २०२० रविवार या सुट्ट्यांसह) तसेच 
त्यांना दिनांक २६ जानेवारी २०२० रोजी नेवासा येथील न्यायालयात 
ध्वजवंदनाचे कार्यक्रमास हजर राहण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . त्यांनी कामावर रूजू झाल्यानंतर ध्वजवंदनास हजर 
राहिलेबाबतचे प्रमाणपत्र जिल्हा न्यायालयास सादर करावे. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १० ९ / सन २०२०.- श्री. जे. आर . मुलाणी, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक 
२२ जानेवारी २०२० रोजीची एक दिवसाची वाढीव अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २२ जानेवारी 
२०२० रोजीपासून ते दिनांक २३ जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची कार्योत्तर परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर . ए. शिंदे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , शहादा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, शहादा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . जे. आर . मुलाणी यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नेवासा या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


श्री . आर . ए. शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, शहादा 
यांचे वरीलप्रमाणे दिनांक २४ जानेवारी २०२० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२० च्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतोचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . 
एल . डी . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार 
यांनी सांभाळावा. 


श्री. जे. आर. मुलाणी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती एस . डी . सोनी, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर. ए . 
शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, शहादा हे वर नमूद 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ६ - १२, २०२० / श्रावण १५ - २१, शके १९४२ 


९ 


आदेश 


केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 


प्रमोद एस . तरारे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 


क्रमांक जिदुविअ/ अ.नगर/ सह/ संस्था नोंदणी ज्ञापन/६१०/ सन 
२०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), अहमदनगर हे 
जाहीर करतात की , सौ . वैशाली बाळासाहेब पोकळे, मुख्यप्रवर्तक , 
सौ . कांचनताई थोरात महिला सहकारी दूध उत्पादक संस्था 
मर्यादित, लोहारे , तालुका संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा २४ वा 
अधिनियम) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एएनआर / 
एसएनआर/ एजीआर/ ओ/( डी )/ ४८६७/ सन २०१९, दिनांक २६ जून 
२०१९ नुसार नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी 
संस्था उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे करण्यात आल्याचे 
जाहीर करीत आहे. 


नंदुरबार , २३ जानेवारी २०२०. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


वाचावे.- ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 

कलम १०२ (१) ( क ) ( दोन) ( चार ) मधील तरतुदी. 


अहमदनगर , २६ जून २०१ ९ . 


( २) मा . विभागीय उपनिबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

नाशिक विभाग , नाशिक यांचेकडील जा . क्र . प्रादविअ / 
नाशिक / सह / क -२/ ३६६/ २८५४/ २०१८ , दिनांक 
१ ९ डिसेंबर २०१८ . 


आदेश 


( ३) या कार्यालयाकडील जावक क्रमांक जिदविअ/ अ.नगर/ 

सहकार/ क -२/ ८ / सन २०१८ , दिनांक २ जानेवारी 
२०१९ चा अंतरिम आदेश . 


- 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ अ.नगर/ सह / संस्था नोंदणी ज्ञापन/ ७३२/ सन 
२०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), अहमदनगर हे 
जाहीर करतात की , अहिल्यादेवी शेळीमेंढीपालन सहकारी संस्था 
मर्यादित, डाऊच बु., तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा 
२४ वा अधिनियम) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एएनआर/ 
केपीएन / एजीआर/ ओ/( डी )/ ४८६ ९/ सन २०१९ , दिनांक १ ऑगस्ट 
२०१ ९ नुसार नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी 
संस्था उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे करण्यात आल्याचे 
जाहीर करीत आहे. 


क्रमांक जिदुविअ/ अ.नगर/ सहकार / क -२/कलम १०२/ अंतिम आदेश/ 
६६१/ सन २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
मी , दीपक सु. पराये, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
अहमदनगर असे आदेश देतो की , रुंभोडी सहकारी दूध उत्पादक 
संस्था मर्यादित, रुंभोडी, तालुका अकोले, जिल्हा अहमदनगर 
संस्थेस संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये दिलेले अंतरिम आदेश कायम करीत 
असून संस्था अंतिमरित्या अवसायनात घेण्यात येत आहे . 


अहमदनगर , १ ऑगस्ट २०१९ . 


आदेश 


मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी 
कलम १०३ (१) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . एस. ए. साळुखे, 
लेखापरीक्षक श्रेणी -२, अधीन विलेप वर्ग-१, सहकारी संस्था ( दुग्ध), 
संगमनेर यांची नियुक्ती करीत आहे . 


" 


. 


सदरचे आदेश आज दिनांक १६ जुलै २०१९ रोजी माझे सही 
व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिले आहेत. 


क्रमांक जिदुविअ/ अ.नगर / सह/ संस्था नोंदणी ज्ञापन / ७३३/ सन 
२०१९.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), अहमदनगर हे 
जाहीर करतात की , रामसिंगबाबा शेळीमेंढीपालन सहकारी संस्था 
मर्यादित, संवत्सर , तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा 
२४ वा अधिनियम ) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एएनआर / 
केपीएन/एजीआर/ ओ /( डी )/ ४८६८ / सन २०१९ , दिनांक १ ऑगस्ट 
२०१९ नुसार नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 


अहमदनगर , १६ जुलै २०१९ . 


१० 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ६ - १२ , २०२० / श्रावण १५ - २१ , 


शके १९ ४२ 


नियम , १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी 
संस्था उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे करण्यात आल्याचे 
जाहीर करीत आहे . 


तालुका 

पारनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा २४ वा अधिनियम) चे कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एएनआर/ पीएनआर / एजीआर/ ओ/( डी )/ 
४८७१/ सन २०१९ , दिनांक १२ सप्टेंबर २०१९ नुसार नोंदविण्यात 
आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चा नियम 
१० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था उपवर्गीकरण इतर 
कृषी संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे. 


अहमदनगर, १ ऑगस्ट २०१ ९ . 


आदेश 


अहमदनगर , १२ सप्टेंबर २०१ ९ . 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ अ.नगर/ सह/ संस्था नोंदणी ज्ञापन/ ८१३/ सन 
२०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), अहमदनगर हे 
जाहीर करतात की , जय तुळजाभवानी महिला बंदिस्त 
शेळीमेंढीपालन सहकारी संस्था मर्यादित , खोसपुरी , तालुका 
कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा २४ वा अधिनियम) चे कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एएनआर/ एजीआर/ ओ/( डी )/ 
४८७० / सन २०१९, दिनांक २८ ऑगस्ट २०१९ नुसार नोंदविण्यात 
आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम 
१० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था उपवर्गीकरण इतर 
कृषी संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे, 


क्रमांक जिदुविअ/ अ.नगर/ सह / संस्था नोंदणी ज्ञापन/८६६/ सन 
२०१९.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), अहमदनगर हे 
जाहीर करतात की , म्हाळसामाता महिला बंदिस्त शेळीमेंढीपालन 
सहकारी संस्था मर्यादित , खोकर , तालुका श्रीरामपूर , जिल्हा 
अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा २४ वा अधिनियम) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एएनआर/ एसएमआर / एजीआर/ ओ/( डी )/ ४८७८ / सन २०१९ , 
दिनांक १६ सप्टेंबर २०१ ९ नुसार 

नोंदविण्यात आली 

असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे करण्यात 
आल्याचे जाहीर करीत आहे. 


अहमदनगर, २८ ऑगस्ट २०१९ . 


आदेश 


दीपक पराये, 


सहायक निबंधक , 


क्रमांक जिदुविअ/ अ.नगर / सह/ संस्था नोंदणी ज्ञापन/ ८७७/ सन 
२०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), अहमदनगर हे 
जाहीर करतात की , श्री . अजितराव राजाराम पळसकर, मुख्यप्रवर्तक , 
श्री गणेश सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित, पळवे बु. , 


सहकारी संस्था ( दुग्ध), अहमदनगर . 


अहमदनगर , १६ सप्टेंबर २०१९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. 


EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


